सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता महाराष्ट्र 
राज्य समाजकल्याण बोर्डास निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-सकबो-२०२३/प्र.क्र.८०/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-१८ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३. 
२. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४, दि.४.५.२०२३ 
व दि.१९.७.२०२३. 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पूरक-२०२३/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.१९.१२.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण deli योजना व मुख्यालयातील निवृत्तीवेतन धारकांच्या 
निवृत्तीवेतनावरील खर्चासाठी खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (२) Helles लेखाशीर्ष/ 
उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक (५) प्रमाणे एकूण ₹४३०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी तीस लक्ष फक्त) 
इतका निधी वितरीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
are aetna यापूर्वी 
/ लेखाशिर्ष / संगणक / प्रस्तावित 
अ.क्र. ones विद्यमान तरतूद | वितरीत pee 
निधी 
(१) (2) (3) (४) (५) 
| मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, 
(०२) (०४) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण 
मंडळाला सहायक अनुदान (अनिवार्य), 
(२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०६५.३३ ६३२.०२ ४३०.०० 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे हे राहतील. 
त्यांचेकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी 


शासन निर्णय क्रमांकः सकबो-२ ०२३/प्र.क्र.८०/का-१० 
यासंदर्भात नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष व वित्तीय 
अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 
३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महालेखापाल कार्यालयास व शासनास सादर करण्याची दक्षता सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण 
बोर्ड, चेंबूर, मुंबई यांनी घ्यावी. 
४. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीमधून महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डातील निवृत्ती वेतन 
धारकांचे निवृत्तीवेतन दरमहा अदा करण्याची व त्याबाबतचा अहवाळ दरमहा शासनास सादर 
करण्याची दक्षता सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई यांनी घ्यावी. 
५. सदर झासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेला निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्याची 
तसेच अखर्चित राहणारा निधी दि.३१.३.२०२४ पूर्वी समर्पित करण्याची दक्षता सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई यांनी घ्यावी. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.४/व्यय-६, दि.८.१.२०२४ अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०११७१५५४२७४१३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SAHEBRAO DHANRAJ BHOYE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
SA H E B RAO 2. 3 .c1fa4d14ccef33019b230317b03 


0390412 
'5d72febda9 1 bf82, postalCode=400032, 
a, 


D H A N RAJ B H OY E saa \08DCEC2321C344A1916033CF8C9 


९78६ 801210340624173019, 
cn=SAHEBRAO DHANRAJ BHOYE 
Date: 2024.01.18 10:41:54 +05'3 


(साहेबराव भोये ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई, 
महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर, 

४. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर, 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर, 

८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


